एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, महाराष्ट्र 
राज्य, नवी मुंबई यांचे आस्थापनेवरील ४३ अस्थायी 
पदांना दि.१.९.२०२४ ते दि.२८.२.२०२५ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग, 
शासन निर्णय क्र. मबाआ-२०२४/प्र.क्र.२८/का-७-अ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय,मुंबई- Yoo ०३२. 
दिनांक:-१९ सप्टेंबर,२०२४. 


संदर्भ:- १. शासन निर्णय, महिळा व बाल विकास विभाग क्र. मबाआ-२००२/प्र.क्र.९५/का-७ , 
दि. ५.४.२००३, 
२. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. असंक-१००४/प्र.क्र.१२/(भाग-२)/२००४/वित्तीय 
सुधारणा-१, दि. ४.१०.२००४, 

. शासन निर्णय,क्र.मबाआ-२०१४/प्र.क्र.२४२(भाग-१)/का-७, दि.०५.०९.२०१४, 
. शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग क्र. मबाआ- २०२४ / प्र.क्र.२८ / का- ७ अ, 

दि.७.३.२०२४ 
५. आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई यांचे पत्र 

क्र. एबाविसेयो / का- १ / अपदे / पदे नि.मान्यता / 2028 /५१२८, दि.५.८.२०२४. 

६. वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, दि.६.९.२०२४. 


AN 


9८ 


प्रस्तावना:- 


आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई यांच्या 
आस्थापनेवरील ४३ अस्थायी पदांना दि. १.३.२०२४ ते दि.३१.८.२०२४ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास 
संदर्भाधीन क्रमांक-४ येथील दि.७.३.२०२४ च्या शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ देण्यात आली होती. 
आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई यांनी संदर्भाधीन क्रमांक-५ 
येथील दि.५.९.२०२४ च्या पत्रान्वये ४३ अस्थायी पदांना दि. १.९.२०२४ ते दि.२८.२.२०२५ मुदतवाढ 
देण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर केला आहे. 


२. वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.६ येथिल दि.६.९.२०२४ च्या शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय 
विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना, तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर 
केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या, परंतु ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, 
अज्ञा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दि. १.९.२०२४ ते दि.२८.२.२०२५ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्याचे अधिकार देण्यात आळे आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०२४/प्र.क्र.२८/का-७-अ 


३. सदरहू पदे सहा महिन्यापेक्षा जास्त काळ Rad नाहीत, असे आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास 
सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई संदर्भाधीन क्रमांक-५ येथील पत्रान्वये प्रमाणित केळे आहे. 
त्यानुसार एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील ४३ अस्थायी 
पदांना मुदतवाढ देणाची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील शासन निर्णय 
क्र.मबाआ-२०१६/प्र.क्र.४४/का-७, दि.५.९.२०१४ अन्वये निर्माण करण्यात आलेल्या ४३ अस्थायी 
पदांना दि.१.९.२०२४ ते दि.२८.२.२०२५ पर्यंत या शासन निर्णयाद्वारे मुदतवाढ देण्यात येत आहे. सदर 
पदांची वेतनश्रेणी व संवर्गनिहाय माहिती सोबतच्या विवरणपत्रामध्ये दर्शविण्यात आलेली आहे. 


२. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/ 
आ.पु.क.,दि.६.९.२०२४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७///५/.॥१॥/9७॥॥॥9.90०९.॥॥ या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०९१९१८४०१०५०३० असा आहे. हा आदेशा 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


SHIVAJI P KARWAR. 


(शिवाजी पां. कारवार) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई, 

आयुक्‍त, महिला व बाळ विकास sya sa, Fe, 

महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) ( लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर, 
मुख्य लेखापरीक्षक, स्थानिक निधी लेखा,ठाणे (आयुक्तालय, नवी मुंबई मार्फत), 
अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई, 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,मुंबई, 

संबधित जिल्हा कोषागार अधिकारी,(आयुक्‍तालय, नवी मुंबई मार्फत), 

. वित्त विभाग (का-व्यय-१४/अर्थसंकल्प-१९/वित्तीय सुधारणा-१), मंत्रालय,मुंबई, 

निवड नस्ती, का-७अ. 


Cc AW A -5 


o~ 
a 
न 


eon GS & 


शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०२४/प्र.क्र.२८/का-७-अ 


विवरणपत्र-अ 


पदनाम 


संचालक/आयुक्‍्त Level-98 | Cell-3 WWM. 


3 | SU संचालक/ उपआयुक्त 


2 | Ms संचालक/सह आयुक्‍त S-24 1 14§00-38 900/900 
9400-32 900/§§00 


१५६००-३९१००/५४०० 
१५ ९३००-३४८००/४६०० a 
300-38200/¥%300 


सहा. AYA गट अ) /कार्यक्रम अधिकारी 


द 
os 


/ सहाय्यक संचालक (वित्त व लेखा) 


लेखाधिकारी 


६ कार्यालय अधीक्षक 


लेखापाल/सहा.लेखाधिकारी 5-१५ | ९३००-३४८००/४४०० 


अधीक्षक/प्रमुख लिपिक (लेखा) 


| 
| 
क 


SHIVAJI P KARWAR 


सांख्यिकी सहायक/वरिष्ठ लिपिक 


२ कनिष्ठ लिपिक/कनिष्ठ सहाय्यक 


-0 


an 
ay 
= 
AM 


एकूण 


(शिवाजी पां. कारवार) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


